महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 


वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
पासून विद्यमान वास्तुशास्त्र संस्थेच्या 
पत्त्यामध्ये बदल करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 


शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१६६/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- १) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.सीए/५/अँकॅडेमिक- एमएच९४, 


प्रस्तावना : 


दिनांक १०/०९/२०२१. 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
जागास्थलांतरण/२०२१/९४५, दि.३०/०९/२०२१. 


वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद क्रमांक १ येथील दिनांक १०/०९/२०२१ च्या पत्रान्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी क्रमांक २ येथील दिनांक ३०/०९/२०२१ च्या 
पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून श्रीमती के.एल.तिवारी, कॉलेज ऑफ 
आर्किटेक्चर, मिरा रोड, जि.ठाणे या संस्थेच्या पत्त्यामध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी 
प्रस्तावित केल्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ श्रीमती के.एल.तिवारी, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्वर, मिरा 
रोड, जि.ठाणे या संस्थेच्या पत्त्यामध्ये बदल करण्यास खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता 


देण्यात येत आहे :- 


संस्थेचा सध्याचा पत्ता 


संस्थेचा सुधारित पत्ता 


१ : 


श्रीमती के.एल.तिवारी, कॉलेज ऑफ 
आर्किटेक्चर, सर्व्हे नं.१८५, १७७, मदर 
मेरी इंग्लिश स्कुलच्या जवळ, श्रीप्रस्थ, 


श्रीमती के.एल.तिवारी, 


कॉलेज ऑफ 


आर्किटेक्वर, सर्व्हे नं.२६८/१ आणि २६८/२, 
आरआयएस बिल्डींग, कनाकिया पार्क, मिरा 


नालासोपारा विहार लिक रोड, 
नालासोपारा (प., ता.वसई, 
जि.पालघर-४०१ २०३. 


रोड (पूर्व, जि.ठाणे-४०१ १०५. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१६६/तांशि-४ 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२७१७४०२०६१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2021.10.29 12:10:22 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


३. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 


. संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. कौंसिल ऑफ आर्किटेक्वर, इंडिया हँबीटॅट सेंटर, कोअर-६ ए, १ ला मजला, लोधी रोड, 


नवी दिल्ली-११० ००३. 


. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रलोक 


भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), नवी 


दिल्ली. 


. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 


इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


